RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


11111 


AL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ४ ] 


शुक्रवार , जानेवारी १४ , २०२२ / पौष २४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमतः रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर , ९ वा मजला , नवीन मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १३ जानेवारी २०२२ 

, 


2 


अधिसूचना 
दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८ . 

क्रमांक मदंप -०१२२ / प्र.क्र . ०१ / अधिनियम . - १ . दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८ कलम २ ( ठ ) अन्वये संज्ञेनुसार अशा 
व्यावसायिकांना कळविण्यात येते की , उक्त अधिनियमांतील कलम ३ ९ ( १ ) अन्वये संबंधित व्यावसायिकांना ज्या वर्षाशी ती संबंधित 
असेल त्या वर्षाच्या १ एपिल पूर्वी देय होईल म्हणजेच ( त्यांनी त्यांच्या सन २०२२ सालच्या नुतनीकरण १ जानेवारी २०२२ ते ३१ मार्च 
२०२२ या कालवधीमध्ये करून घ्यावे . ) 

२. दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८ कलम ३ ९ ( २ ) अन्वये नियत दिनांकापूर्वी नवीकरण फी देण्यात आली नसेल त्याबाबतीत , 
निबंधक , कसूरदाराचे नाव नोंदवहीतून काढून टाकतील . 

उक्त अधिनियमांतील परंतुकान्वये काढून टाकलेले नाव , विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे पैसे भरल्यावर नोंदवहीत पुर्ववत 
दाखल करता येईल . 

४. दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८ कलम ४१ ( ५ ) अन्वये कसूरदार व्यक्तीला आपले नोंदणी प्रमाणपत्र आणि कोणतेही नवीकरण 
प्रमाणपत्र असल्यास ते ताबडतोब निबंधकाच्या स्वाधीन करावे लागेल आणि अशा प्रकारे काढून टाकलेले नाव शासकीय राजपत्रात 
प्रसिध्द करण्यात येईल अशी तरतूद अधिनियमात आहे . 

५. दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८ च्या कलम ४३ अन्वये नोंदवहीतून नाव काढून टाकणारा कोणताही आदेश कोणत्याही न्यायालय 
प्रश्नास्पद करता येणार नाही . 


३ . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी १४ , २०२२ / पौष २४ , शके १ ९ ४३ 
६. दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८ च्या कलम ४५ अन्वये निबंधक १ एप्रिल २०२२ नंतर होईल तेवढ्या लवकरात लवकर नोंदवही 
तयार करील व परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . सदर यादी प्रसिद्धीच्या दिनांकानंतर एका महिन्यात नोंदणी 
प्रमाणपत्र परत करण्यास चुकल्यास दंतवैद्य अधिनियम , १ ९ ४८ कलम ५० अन्वये विहित द्रव्यदंडास पात्र होईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दौलत देसाई , 
शासनाचे सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


